शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता 
खरेदी करण्यात येणा-या -१४५ या नवीन 
हेलिकॉप्टरच्या प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन 
संचालनालयातील da  वैमानिकांना 
पाठविण्याबाबत --शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/ २८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ९ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :शासन निर्णय क्र.विचासं-१११६/ प्र.क्र.४४/२८-अ, दि. १५ एप्रिल, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या अधिनस्त विमानचालन संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील तीन वैमानिकांना शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी करण्यात 
आलेल्या H १४५ या नवीन हेलिकॉप्टरच्या प्रशिक्षणासाठी शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णया मधील परिच्छेद H.3 मधील ४ थी ओळ “हा खालील लेखाशिर्षाखाळील सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा.” याऐवजी “ हा खालील लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.” अशी 
वाचण्यात यावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०२०९१६५६२७०००७ असा 
आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 

M a h e S h K | S a ‘al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=a5f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 5f0fd9db44b648fc 
5f6dc90d3ca6a2, 


Wavhal ० 
(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी सादर, 
१. प्रधान सचिव (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


२. 
३. 
tos 


संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/ २८-अ, 


५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


